आषाढी वारी निमित्त देहू ते पंढरपूर व आळंदी ते 
पंढरपूर या दोन्ही पालखी मार्गावरील चित्ररथ 
प्रदर्शनाच्या व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.१३७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळलय यांचे पत्र क्र.सां.का.सं/२७६७, 
दिनांक २४ मे, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

पंढरपूरची वारी हा एक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा असून यास जवळजवळ 
Coo वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा लाभाला असून ही वारी जगभरातील मोजक्याच धार्मिक व 
आध्यात्मिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घटना आहे. सदर वारीमध्ये राज्य व राज्यबाहेरील 
वारकरी-भाविक मोठ्या संख्येने कोणत्याही अपेक्षेशिवाय सहभागी होत असतात. 

दरवर्षी आषाढी वारी निमित्त देहू आणि आळंदी येथून श्री संत तुकोबा महाराज 
आणि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या नावाने दोन वेगवेगळ्या दिंड्यांचे आयोजन 
करण्यात येते. सदर दोन प्रमुख दिंड्या दोन मार्गाने दरवर्षी प्रवास करत असून या पालखी 
मार्गांवर दरवर्षी लाखो भाविक-वारकरी वारीबरोबर प्रवास करतात. या दोन्ही पालखी 
मार्गावरील चित्ररथ प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनाकरीता येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आषाढी वारी निमित्त देहू ते पंढरपूर आणि आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही 
पालखी मार्गावरील चित्ररथ प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनाकरीता प्रत्येक 
पालखी मार्ग चित्ररथ प्रदर्शन रुपये २५,००,०००/- याप्रमाणे एकूण खर्च रुपये 
५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र.. झेडड-२, २२०५, कला व संस्कृती, 
१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) 
(०२) राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ १५०७) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.१३७/सां.का.४ 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (आओ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/ 
अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. उपरोक्त कार्यक्रमासाठी होणाऱ्या तपशिलवार खर्चाची देयके कार्यक्रम संपन्न 
झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अदा करणे आव्यक राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०६२५१७४०५६५२२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


€९५७॥५॥॥.॥॥॥१॥मआिि ललकग 
PANDURANG CHAVAN : operon 


(गोपिचंद पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


